RNI No . MAHBIL/ 2009 /36619 
Reg . No. MH/ MR/ South- 346/ 2014- 16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ६, अंक ५१ ] 


शुक्रवार, जानेवारी १६ , २०१५ /पौष २६, शके १९३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ११ . ०० 


असाधारण क्रमांक ४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


अपर आयुक्त, कोकण विभाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसं / कार्या- १/ टे-२ / एसआर०३/ २०१५ . - ज्याअर्थी, अपर आयुक्त, कोकण विभाग यांनी भूमी संपादन अधिनियम, १८९४ (१८९४ चा 
एक ) ( यात यापुढे “ भूमी संपादन अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) हा महाराष्ट्रात लागू असताना त्याचे कलम ४ आणि महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम , १९६६ ( १९६६ महा . ३१ ) ( यात यापुढे “ उक्त नगररचना अधिनियम ” असा निर्देश करण्यात आला आहे . ) 
याचे कलम ११३ क खाली काढलेली आपली अधिसूचना क्रमांक आरपीबी/ ११७१/ १८१२४ / १/ डब्ल्यू, दिनांक २० मार्च १९७१ महाराष्ट्र शासन 
राजपत्र, भाग एक ( कोकण विभागीय पुरवणी), दिनांक १९ डिसेंबर २०१३ व दै. वादळवारा मध्ये दिनांक २५ डिसेंबर २०१३ आणि दै. रामप्रहर 
मध्ये दिनांक२५ डिसेंबर २०१३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 

त्याद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी (यात यापुढे ज्यांचा “ उक्त जमिनी ” असा उल्लेख केला आहे .) सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी म्हणजे नवी मुंबई प्रकल्प , शिवडी-न्हावा रस्त्याकरिता आवश्यकता असण्याची शक्यता आहे असे याद्वारे अधिसूचित करण्यात आले 


होते . 


आणि ज्याअर्थी, उक्त नगररचना अधिनियमाचे कलम ११३, पोट - कलम ( ३- क) खाली काढलेली शासकीय अधिसूचना नगरविकास , आरोग्य व 
गृहनिर्माण विभाग क्रमांक आरपीबी ११७१/ १८१२४ / एक / डब्ल्यू , दिनांक २० मार्च १९७१ व क्रमांक आरपीबी १७३ दोन / आरपीसी, दिनांक 
१६ ऑगस्ट १९७३ अन्वये महाराष्ट्र शासनाचे कंपनी अधिनियम, १९५६ ( १९५६ चा एक ) खाली नोंदणी झालेली व राज्य शासनाचे मालकीचे व 
त्यांचे नियंत्रणमधील असलेले आणि महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक व गुंतवणूक महामंडळाची दुय्यम कंपनी असलेले शहर व औद्योगिक विकास 
महामंडळ , महाराष्ट्र मर्यादित यांस नवीन शहर विकास प्राधिकरण म्हणून घोषित केले आहे. 

त्याअर्थी, आता भूसंपादन अधिनियमाचे कलम ६ आणि उक्त नगररचना अधिनियमाच्या (कलम ११३- क खालील शर्ती अधिसूचना नगरविकास , 
आरोग्य व गृहनिर्माण , क्रमांक टीपीएस ३६७३- ६८८८५ , डब्ल्यू- २, दिनांक ७ सप्टेंबर १९७३ क्रमांक टीपीएस ३६७३- ३०५७/ मुर्ज - ७, दिनांक 
२७ डिसेंबर १९७६ अन्वये कोकण विभागाच्या आयुक्तांकडे प्रत्यायोजित केलेल्या राज्य शासनाच्या शक्ती आहेत ) उपबंधान्वये याद्वारे उक्त 
जमिनी सार्वजनिक प्रयोजनासाठी म्हणजेच नवी मुंबई प्रकल्पासाठी शिवडी-न्हावा रस्त्यासाठी आवश्यक आहेत असे घोषित करण्यात येत आहे 

यापुढे उक्त जमिनीच्या बाबतीत करावयाच्या सर्व कार्यवाहीमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांची कामे पार पाडण्याकरिता म्हणून उप जिल्हाधिकारी 
( भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर क्र . १, उरण यांची भूसंपादन अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( ग) खाली याद्वारे नियुक्त करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे 
त्यांना त्यांनी उक्त जमिनीच्या संबंधातील संपादनाची कार्यवाही त्या प्रयोजनासाठी आवश्यक त्या सर्व व्यवस्था करून सुरू करावी असे निर्देश 
देण्यात येत आहेत . 


भाग एक ( को .वि . पु.) - ४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, जानेवारी १६, २०१५ / पौष २६, शके १९३६ 


उक्त जमिनीचा नकाशा उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर क्र . १, उरण , तालुका उरण , जिल्हा रायगड, सिडको नोडल ऑफिस, 
अभियांत्रिकी विभाग, द्रोणागिरी, सेक्टर १४ , बोकडविरा, तालुका उरण , जिल्हा रायगड यांच्या कार्यालयात कामाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत 
पाहण्यासाठी उपलब्ध आहेत . 

अनुसूची 
मौजेचिर्ले ( धुतूम ), तालुका उरण , जिल्हा रायगड 
स. नं . / हि . नं . 

आवश्यक जमिनीचे अदमासे क्षेत्र 
( २ ) 

(३ ) 

हे . आर 
४४ / २ पै 

०० ०१. ९ 
५५/ ३ अ पै 

०० ०० .८ 
५६ पै 

०० ०२. ० 
५७/ ८ 

०० ०१ . ५ 
५८ / १ पै 

०० ०८ . २ 
५८ / ३ पै 

०० ०१. ८ 
६० / १ पै 

०० ०२. ९ 
६० / ३ अ 

०० ०५. ६ 
६० / ३ ब 

०० १८ . ६ 
६२ / १ 

०० १७. ७ 
६२ / २ अ पै 

०० १० . ५ 
६२ / ३ 

०० ०१. ५ 
६२ / ४ 

०० ०४. ८ 
६२ /५अ पै 

०० ०१ . ६ 
६२ / ६अ पै 

०० १० . ५ 
६३/ १अ पै 

०० ४१. ० 
६३ / १ब पै 

०० ०६. ७ 
६३ /१क पै 

०० २२. १ 
६३ / २अ पै 

०० ०५. ३ 
६३/ २ब पै 

०० ०५ . ० 
६४ /१अ पै 

०० ८८ . ९ 
६४ /१ब पै 

०० ८९.० 
६४ / १क 

०० १० . ० 
६४ / ३ पै 

०० १२. १ 
६४ / ४ पै 

०० ६२. ५ 
६४ / ६ पै 

०० ०० . ९ 
६५ / ० पै 

०० ०१ . ६ 


आवश्यक जमिनीचे संपादनाचे प्रयोजन .-शिवडी- न्हावा रस्त्यासाठी संपादन. 


जामन 


दिलीप शिंदे, 


नवी मुंबई, दिनांक १४ जानेवारी २०१५ . 


अपर आयुक्त , कोकण विभाग . 


ON BEHALF OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI. 


